महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशोषज्ञ संवर्गातील “अस्थिव्यंगोपचार 
wa” या पदाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.०९/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ - महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 


शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “अस्थिव्यंगोपचार तज्ञ” 
(वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठता सूची दि.२७.०७.२०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 
२. आता महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “अस्थिव्यंगोपचार तज्ञ” या 
पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. या ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने ज्या अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असतील त्यांनी १५ 
दिवसाच्या आत शासनास परस्पर सादर करावेत. त्याची प्रत संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई यांना पाठवावी. 
संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई यांनी सर्व आक्षेपाबाबत आपले सुस्पष्ट अभिप्राय शासनास तात्काळ पाठवावे. 
सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत १५ दिवसाच्या आत आक्षेप प्राप्त न झाल्यास या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत 
कोणत्याही अधिकाऱ्याचे आक्षेप नाहीत असे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 
३. सदर ज्येष्ठता सूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, २०२१ मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 
४. सदर ज्येष्ठता सूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 
कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०२१७१०३४३८२४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
)VERNMENT OF MAHARASHTRA, 


'=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c9 


Obedd57685ea1ce3af533f64bce, pi ICode=400032, 


harash: 
H A R | D A S W. A D E 9474E714382BC3FD96EBD7BFO7D1CES 
1DE8461D4C34AE1E3F643C11B54523936, 
-CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
Date: 2023.02.17 11:09:30 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.०९/सेवा 2 दि. 49.02.2023 


२. संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (सर्व मंडळे) 
५. जिल्हा हल्य चिकिस्तक, सामान्य रूग्णालय (सर्व) 
. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
७. निवडनस्ती (सेवा-२) 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची २६/प्र.क्र.०९/सेवा-२, दिनांक १७.०२.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


१. संवर्गाचे नाव - विशोषज्ञ संवर्गातील “अस्थिव्यंगोपचार तज्ञ” 


२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० 


३. दि.०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


नियम विशेषज्ञ संवर्गातील नियुक्तीचा मार्ग | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२)(ओ) ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक शेरा 
३(२(ब) अधिकाऱ्यांचे नाव (सरळसेवा/ नुसार संवर्गात दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नुसार पदोन्नती) नियुक्तीचा | मूळ जात प्रत्यक्ष रुजू | ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता प्रवर्ग प्रवर्ग दिनांक मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (8) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
| डॉ. प्रसाद सोमनाथ भंडारी नामनि ०१.१२.१९७३ खुला | 419.03.2099 । 99.03.2099 | 30.99.2039 | डी.एन.बी. 
(ऑर्थोपेडीक) 
२ | डॉ. प्रफुल्ल सुधाकरराव नामनि २८.०३.१९७३ इमाव इमाव १७.०३.२०११ | १७.०३.२०११ | ३१.०३.२०३१ डी.आर्था 
आंबटकर 
३ S| डॉ. धीरज सोपानराव नामाने २०.०१.१९७३ खुला | 09.08.2099 | ०१.०४.२०११ | 39.09.2039 | एम.एस. और्था 
महांगडे 
४ | डा. अनिल विश्वासराव नामानि ३१.०५.१९७० इमाव इमाव ०२.०४.२०११ | ०२.०४.२०११ | ३१.०५.२०२८ | एम.एस. और्था 
संतपुरे 
५ | डा. बापूसाहेब तुळशिराम नामाने ०२.०९.१९७१ खुला a ०६.०५.२०११ | ०६.०५.२०११ | 30.08.2028 डी. और्थो 
गाढे 
६ | डॉ. उत्कर्षे रमेशचंद्र नामनि ०७.०१.१९६९ खुला शिंगी २०.०६.२०११ | २०.०६.२०११ | ३१.०१.२०२७ | एम.एस. staf 
दुधेडिया 
७ | डॉ. सुभाष मारोतीराव नामनि ३०.०६.१९७० विजा-अ विजा-अ ०१.०७.२०११ | ०१.०७.२०११ | ३०.०६.२०२८ | एम.एस.आर्था | उशिरा रुजू 
चव्हाण 
८ डॉ. सुधाकर भागवत म्हस्के पदोन्नती २९.०६.१९६७ खुला a 2Y.02.2092 । W.02.2092 | 30.0§.2024 डी.आर्था 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.०९/सेवा 2 दि. 99.02.2023 


नियम विशेषज्ञ संवर्गातील नियुक्तीचा मार्ग | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२)(ओ) ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक शेरा 
३(२(ब) अधिकाऱ्यांचे नाव (सरळसेवा/ नुसार संवर्गात दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नुसार पदोन्नती) नियुक्तीचा | मूळ जात प्रत्यक्ष रूजू ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता प्रवर्ग प्रवर्ग दिनांक मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (8) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
९ । डॉ. पीयुष पंढरीनाथ नामनि ०७.१०.१९८० अ.ज. अ.ज. २६.१२.२०१२ । २६.१२.२०१२ | ३१.१०.२०३८ डी. sat 
joao | डॉ. श्रीकांत गोविद इंदूरकर पदोन्नती २४.१२.१९६५ खुला खुला ०२.०६.२०२० | ०१.०६.२०२० | ३१.१२.२०२३ डी. SHAT 
ma डॉ. विक्रम एम. आळंगेकर पदोन्नती ०८.०७.१९६५ खुला खुला ०५.०६.२०२० | ०१.०६.२०२० | ३१.०७.२०२३ डी. SHAT 
१२ | डॉ. भगवान रामजी पुंडगे पदोन्नती ११.०६.१९६४ खुला अ.जा ०१.०६.२०२० | ०१.०६.२०२० | ३१.०५.२०२३ डी. SAT 
१३ | डॉ. प्रताप जनार्धन घोडके पदोन्नती १६.११.१९६५ खुला खुला ०१.०६.२०२० | ०१.०६.२०२० | ३०.११.२०२३ डी. SHAT 
१४ | डॉ. विठ्ठल नामदेवराव पदोन्नती ०५.०३.१९७५ खुला भ.ज.क ०८.०६.२०२० | ०८.०६.२०२० । ३१.०१.२०३३ एम.एस. 
तिडके और्थो 
१५ | डॉ. प्रविण शहोषराव पाटील पदोन्नती ०८.०७.१९६६ खुला खुला ०५.०८.२०२२ | ०४.०८२०२२ | ३१.०७.२०२४ डी.ऑर्था 
१६ | डा. राहुल पुंडलिकराव पदीन्नती ०१.११.१९८२ इमाव इमाव ०४.०८.२०२२ | ०४.०८.२०२२ | ३१.१०.२०४० एम.एस. 
भोयर ऑर्था 
१७ |। डॉ. विक्रांत नरसन खंदाडे पदोन्नती ०४.१०.१९७६ इमाव इमाव १४.१२.२०२२ । १४.१२.२०२२ | ३१.१०.२०३४ डी.आर्था उशिरा रुजु 


KKKKKKKKEKKKK EKER EKER EKER KK EKER KKK KKK EKER EKER KK EK KKK RK KK EK KKK EKER KEK KR EK KER EKER EKER RKKKREKKKKER 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


